नोबल पुरुस्कार विजेता मलाला 


ग्रेसी, मराठी : अनुजा सामंत 


नोबल पुरुस्कार 
विजेता मलाला 
ग्रेसी, मराठी: अनुजा सामंत 


सदRREAm 
Z Birth 


Malala Yousafzai was born 


on July 12, 1997. She was 


born in Mingora , Pakistan . 


यूरोप 


Europe 


जन्म 


Africa 


अफ्री 


मलाला युसुफजैचा जन्म 
१२ जुलै १९९७ रोजी , 
पाकिस्तानमधील मिंगोरा येथे 
झाला. 


का 


आशिया 
Asia 


Pakistan 
पाकिस्तान 


5 


Pakistani Tradition 


Usually , Pakistani boys have 


more schooling. Malala s father 


wanted girls to have the same. 


पाकिस्तानची परंपरा 


पाकिस्तानमध्ये विशेषत्वाने मुलांना 
शिक्षण दिले जाते. मुलींनाही शिक्षण 
मिळावे असे मलालाच्या वडिलांना 
वाटायचे. 


Education for All 


wn 


Malala s father opened his own 
school. He let boys and girls 


attend . Malala went there too . 


शिक्षण सर्वांसाठी 


मलालाच्या वडिलांनी त्यांची स्वतःची 
शाळा सुरु केली. त्यात मुले आणि मुली 
दोघांना प्रवेश होता. मलालादेखील तेथे 
जायची. 


T 


RICT KHUSHAL 


गर्ल्स हाई स्कूल आणि कॉलेज GIRLS HIGH SCHOOL SCOLLEGE 


ATILL 


COR ROK 

The Taliban took control 


of Mingora in 2008 . It 


took away the few rights 


women had . Women 


could not work or learn . 


२००८ मध्ये तालिबानने मिंगोरा 
ताब्यात घेतले . महिलांना असलेले 
काही हक्क काढून घेण्यात आले . 
महिला शिकू अथवा काम करु 
शकत नव्हत्या . 


on 


Malala spoke out. She talked 
about life under Taliban rule . 


The Taliban then closed all 


girls schools . This made 


Malala speak out even more . 


मलालाने ह्याविरुद्ध आवाज 
उठवला. तालिबानच्या राज्यातील 
आयुष्याबद्दल ती बोलु लागली. 
त्यानंतर तालिबानने सर्वमुलींच्या 
शाळा बंद केल्या. आता मलाला 
अधिकच बोलू लागली. 


13 


• 


The Attack and Recovery 


People everywhere backed 
Malala . This made the Taliban 
mad . On October 9 , 2012 , a 


member of the Taliban shot Malala . 


आक्रमण आणि पुनर्माप्ती 


सर्वठिकाणांहून मलालाला पाठिंबा 
मिळाला. ह्याने तालिबान अजून वेडावले . 
९ ऑक्टोबर २०१२ ला तालिबानच्या 
सदस्यांनी मलालावर हल्ला केला. 


Distrid Child 


15 


Malala was taken to England . 


It took her months to get 


better. She and her family 


stayed in England . It was 


not safe to go home. 


त्यानंतर मलालाला इंग्लंडला 
नेण्यात आले. बरी होईपर्यंत बरेच 
महिने गेले. ती आणि तिचे कुटुंब 
इंग्लंडमध्ये राहिले. घरी परतणे 
सुरक्षित नव्हते . 


In 2013 , Malala spoke at the 
United Nations. She brought 
attention to global education . 


२०१३ मध्ये मलालाने युनायटेड 
नेशन्समध्ये भाषण केले. जागतिक 
शिक्षणाकडे तिने लक्ष केंद्रीत केले. 


Malala Today 


Malala still wants education 


for all. She works to help her 


country of Pakistan . People 


admire her around the world . 


मलालाची सद्यस्थिती 


मलालाला आजही सर्वांना शिक्षण हवे 
असे वाटते . ती तिच्या देशाला , 
पाकिस्तानला मदत करते. जगभरातील 
लोकांना तिचे कौतुक आहे. 


ABDO KIDS IS A DIVISION OF ABDO 


ABDO 

W WWW . ABDO PUBLISHING . COM 


